महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (तां) (व) 

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील उपसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण/शिक्षणार्थी उपसल्लागार (व) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२१ रोजीची पर्यंतची 
हंगामी जेष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : व्यशिअ-२०२०/(प्र.क्र.१६२)/व्यशि-१ 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुख्य ईमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २२ सप्टेंबर, २०२१. 


वाचा:- संचालक , व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.३/आस्था-१/जे.सु/२०२१/प्र.क्र.२९, 
दिनांक ०८.०९.२०२१ 
परिपत्रक : 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (तां) (व) वेतनश्रेणी- एस-२४: ७११००-२११९०० या संवर्गातील व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील उपसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण/शिक्षणार्थी 
उपसल्लागार (व) अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०२१ रोजी पर्यंतची हंगामी जेष्ठतासूची सोबतच्या 
"प्रपत्र-अ" मध्ये दर्शविल्यानुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सदर जेष्ठतासूची संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयातील सूचना फलकावर माहितीसाठी लावण्याची व्यवस्था संचालकांनी करावी. 
२. सदर जेष्ठतासूची संदर्भात ज्या अधिकाऱ्यांना अभिवेदन सादर करावयाचे असेल त्यांनी ते 
दि.२८.०९.२०२१ पूर्वी संचालकांमार्फत शासनास सादर करावे. तसेच या संदर्भात प्राप्त झालेल्या अभिवेदनांची 
संचालनालय स्तरावर छाननी करुन त्याबाबतचा अहवाल संचालकांच्या अभिप्रायासह शासनास सादर करावा. 


३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक: २०२१०९२२१७४६२८८००३ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igitally signed by Kishor Baliram Ni 


I: c= iment Of Mahi hi ‘Skill Development 
Kishor Baliraim णा २ ० वाळ 
1 5 ff 
N n V r jumber=2c5d8a2c16bc0d3779e84fefc3 16a16497391c87251 
547b9a0338e4a70d535bd, ‘Kish 
Di 2021.09.22 17:49:41 +05'30' 


(किशोर ब. ननवरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१ 

२. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय (संचालकांमार्फत). 
३. सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांना संचाळलकांमार्फत. 

४. सर्व संबंधीत अधिकारी / संस्था /कार्यालय यांना संचालकांमार्फत. 

५. निवडनस्ती (व्यशि-१). 


शासन निर्णय क्र, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२,दि. 29.90.2099 सोबतचे प्रपत्र "अ" 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ वेतनस्तर एस-२४: ७११००-२११९०० या संवर्गातील उपसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण / शिक्षणार्थी उपसल्लागार 


(व.) या पदावर पदोन्नतीने / सरळसेवा प्रवेशाने नियुक्‍त झालेल्या अधिका-यांची दिनांक 09.09.2029 रोजी पर्यंतची हंगामी/तात्पुरती ज्येष्ठतासूची . 


अ. | जेष्टता । अधिका- प्रवर्ग जन्मतारीख | नियुक्ती | $ (नियुक्तीचा | ज्येष्ठता | सेवा निवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता 8 अभिप्राय/शेरा 
क्र. | क्रमांक | यांचे नांव | $ (नियुक्‍ती दिनांक मार्ग दिनांक/ दिनांक 
नंतर प्रवर्ग सरळसेवेने/ ज्येष्ठतेचा 
बदलला मर्यादीत मानीव दिनांक 
असल्यास विभागीय 
त्यांचा परीक्षेव्दारे 
दिनांक ) नियुक्‍त 
उमेदवारांचा 
गुणवत्ता क्रमांक 
व परीक्षेचे वर्ष 
| 9 | 2 3 1 ae ५ & fe ७__| ८ ९ 1१० ० (1 ne १ 


खंड ०१.०१.२०२० ते दि.३१.१२.२०२० 
(निरंक) 


*(टप्पा १ व टप्पा २ नुसार वेगवेगळया असल्याने जे लागू असेल ते नमूद करावे. 
# (१) सेवेत खुल्या प्रवर्गातून नियुक्‍ती झाली असून काही कालावधीनंतर मागास प्रवर्गाचा दावा सादर केला आहे व त्या प्रवर्गाचे वैध प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे 
(२) सेवेत सर्वसाधारण ( Non-handicapped ) घटकातून नियुक्‍ती झाळी असेल व काही कालावधीनंतर अपंगत्वाचे वैध प्रमाणपत्र सादर केळे असेल तर वरील (१) व (२) येथील प्रकरणी ज्या दिनांकास 


मागास प्रवर्गाचा दावा/अप्रगत्वाचे वैध प्रमाणपत्र सादर केले असेल तो दिनांक नमूद करावा. 
$ पदोन्नत/सरळसेवा/मर्यादीत विभागीय परीक्षा इ. ( यापेक्षा वेगळया मार्गाने नियुक्‍ती झाली असल्यास त्याबाबत नमूद करावे.) 
७ आवश्‍यक असल्यास अथवा पदोन्नतीकरिता शैक्षणिक अर्हता विहीत केली असल्यास हा रकाना अंतर्भूत करावा. 


